सातारा जिल्हयातील खटाव तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक रवियो-२०१९/प्र.क्र.१२५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे 
पत्र जा.क्र.मुआ/(पुणे/का-२/रेशा/२५५८/२०१९ दि.१३ जून, २०१९ 

प्रस्तावना:- 

सातारा जिल्हयातील खटाव तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांचे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबतचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी शासनास सादर केला 
आहे. 

प्रस्तावित रस्त्यावर वाहतूक भरपूर असल्यामुळे तसेच जिल्हा परिषद सातारा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करण्याबाबत मागणी केलेली आहे. सदर रस्त्यांचे महत्त्व विचारात घेता प्रस्तावित रस्ते दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय:- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव 

विचारात घेऊन, सातारा जिल्हयातील जिल्हयातील खटाव तालुक्यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी दर्जान्नत quad! 
क्रमांक क्रमांक करावयाची नंतरची 
व लांबी लांबी(कि.मी.) क्रमांक 
१ । रा.मा १४७ Breast) ग्रामीण मार्ग -२९२ ०/०० ते ४/०० १२.००० 
भुषणगड शोनवडी म्हासुर्ण ४.०० कि.मी. प्रमुख जिल्हा 
ते खेराडे रस्ता (खटाव | इतर जिल्हा मार्ग-१०३ | ४/०० ते ९/०० मार्ग ११६ 
ता.हद्द). ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -२९६ ९/०० ते १२/०० 
३.०० कि.मी. 
>. रा.मा.१४३ ते पारगाव ग्रामीण मार्ग -२६७ ०/०० ते ५/५०० १३.५०० प्रमुख जिल्हा 
पुसेसावळी येळिव औंध ५.५००कि.मी. मार्ग ११७ 
रा.मा.१४७ रस्ता ग्रामीण मार्ग-२३६ ०/०० ते ८/०० 
८ .०० कि.मी. 
३ | रा.मा. 983 शामगाव खिंड | इतर जिल्हा मार्ग-१०२ १५/५०० ते १४.७०० प्रमुख जिल्हा 
पारगाव गोरेगाव २०/५०० मार्ग ११८ 
पुसेसावळी वंजारवाडी व ५.०० कि.मी. 
गणेशवाडी औंध त ग्रामीण मार्ग-२७३ ०/०० ते २/५०० 
रा.मा.१४३. रस्ता २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-२४३ ०/०० ते ५/५०० 
५.०० 
(५०० मी.ओव्हर 
लॅप लांबी) 
इतर जिल्हा मार्ग-९७ 00/200 ते 
२/२०० 
२.२०० कि.मी. 
एकूण ४०.२०० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१२५/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये सातारा जिल्हयातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 


लांबीत ४०.२०० कि. मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२८४३.६१ + ४०.२००) म्हणजेच २८८३.८१ कि.मी. इतकी तसेच 
इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत १२.२०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (२७७४.०३-१२.२००) 
म्हणजेच २७६१.८३ कि.मी. इतकी होईल व ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत २८.०० कि.मी. ने घट होऊन 
एकूण लांबी (६९०१.८३-२८.००) म्हणजेच ६८७३.८३ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०९२१२०२९३७६७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa S h a ‘al DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क d 2.5.4.20=2b1 bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c50 
5422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Vinayakrao Patil seen 


अवर सचिव (नियोजन), AERTS शासन 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे 


eA Sm 


. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 


विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्हयाच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


. जिल्हाधिकारी, सातारा 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा 
. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 


विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्हयाच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, Fares 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती 

निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


